पहा :- 


शासन आदेशा :- 


श्रीमती सुनिता कैलास रावते, 
कार्यकारी अभियंता (विद्युत गट “अ 
राजपत्रित यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्र. परिवि-२७२२/प्र.क्र.२०२/सेवा-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ डिसेंबर, २०२२. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ससेप्र-१११७/प्र.क्र.१७६/ 
सेवा-१, दि.३१.०७.२०१९. 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, तिसरा मजला, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पत्र, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.मु.अ.(वि)/का-१(२)/ १६९८/सन २०२२, दि.३०.०८.२०२२. 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, तिसरा मजला, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पत्र, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.मु.अ.(वि)/का-१(२) /२३५०/सन २०२२, दि.०५.१२.२०२२. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दि.२५.०८.२०१५. 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट “अ” संवर्गामधील, श्रीमती सुनिता कैलास रावते, कार्यकारी 
अभियंता (विद्युत) (असुधारित वेतनसंरचना पीबी-३:रु.१५६००-३९१००--ग्रेड पे रु.६६००) (पे मेंट्रीक्स 
एस-२३ : रु.६७७००-२०८७००) ह्या त्यांच्या नियुक्‍ती आदेशातील तसेच इतर अनुषंगिक सेवा विषयक 
अटी व शार्तींची पूर्तता करीत आहेत. तसेच श्रीमती रावते, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांनी दोन वर्षाचा 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारक पूर्ण केल्यामुळे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील 
नियम, ३९ अपवाद १ (ए) (एक) मधील तरतुदीनुसार खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार, त्यांचा 
दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 


नांवव । कार्यालय | सदर पदावरील परिविक्षा परिविक्षा परिविक्षा सदर पदावरील 
पदनाम रुजू दिनांक कालावधी कालावधीत कालावधी सेवा 
घेतलेल्या समाप्त नियमितपणे पुढे 
र्‌जा केल्याचा चालू ठेवण्याचा 
दिनांक दिनांक 
शि २ ३ 1_ ४ | 4 & [See S| 
श्रीमती कार्यकारी दि.०५.०८.२०१९ | दि.०५.०८२०१९ |०४ दिवस | ०८.०८.२०२१| ०९.०८.२०२१ 
सुनिता अभियंता (म. पू.) ते अजित (म. नं.) (म. पू.) 
केलास । (विद्युत), दि.०४.०८.२०२१ 
रावते, दक्षिण मुंबई ०२ वर्षे. 
कार्यकारी | (विद्युत) 
अभियंता | विभाग, 
(faq | मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२७२२/प्र.क्र.२०२/सेवा-१ 


०२. सदरचे आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


०३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२२८१६१५०१८०१८ असा आहे. हा 
शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GANGADHAR 2 
MAHAJAN GAIKWAD : 


(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
श्रीमती सुनिता कैलास रावते, कार्यकारी अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई (विद्युत) विभाग, मुंबई 
यांना मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, मुंबई यांच्यामार्फत. 


प्रत माहिती व आवऱ्यक त्या कार्यवाहीस्तव :- 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, तिसरा मजला, बांधकाम भवन, 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. (०३-प्रती) 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई / नागपूर. 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. निवडनस्ती / सेवा-१. 


३३.3. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


